RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


MATA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष १, अंक ४८ ] 


सोमवार , मे १८ , २०१५ / वैशाख २८ , शके १ ९ ३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृहनिर्माण विभाग 


गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत , 
४ था मजला, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक १८ मे २०१५ . 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास अधिनियम, १ ९ ७६. 

क्रमांक एडीएल . ११( ०३ )/प्र. क्र . ४५६ / गृनिभू. -ज्याअर्थी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास अधिनियम, १९ ७६ ( १९ ७७ चा महा . २८ ) 
याच्या कलम ४१ (१) नुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून स. नं . ३०९ ( भाग ), पिंपरी वाघिरे, जिल्हा पुणे क्षेत्र ७.२५ हे. ही 
जमीन पुणे गृहनिर्माण क्षेत्रविकास मंडळ यांना अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट व उच्च मध्यम गट यासाठी गृहनिर्माण योजनेकरिता संपादन 
करणेसाठी महाराष्ट्र 

शासनाने महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग चार-ब , असाधारण मध्ये अंतिम अधिसूचना क्र . एडीएल . ११( ०३) /प्र.क्र . ४५६ / 
गृनिभू-१, दिनांक १३ मार्च २०१२ रोजी प्रसिद्ध केली होती व सदर क्षेत्रांपैकी जागेवरील सद्यःपरिस्थितीनुसार स. नं . ३०९ / २ पैकी ते ६ पैकी तसेच 
३०९ /१३ पैकी व १४ पैकी या हिश्श्यांचे क्षेत्र वगळून उर्वरित स. नं . ३० ९ / ७ पैकी ते स. नं . ३०९ /१२ पैकी या हिश्श्यांच्या क्षेत्रातून सुमारे ३.८८ 
हे . इतकी जमीन दिनांक २७ मे २०१३ रोजी संपादित करून त्याच दिवशी पुणे गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास मंडळ यांना हस्तांतरित केली आहे. 


भाग चार - ब - १००-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, मे १८, २०१५ / वैशाख २८ , शके १ ९ ३७ 


त्याअर्थी, आता, भूसंपादित जमिनीच्या अंतिम निवाड्याची व पुढील अनुषंगिक प्रक्रिया सुलभरित्या पार पाडण्यासाठी भूसंपादन केलेल्या 
हिश्श्यांसंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या अंतिम अधिसूचनेमधील स . क्र ./हिस्सा क्रमांक तसेच क्षेत्रफळासंबंधीच्या निदर्शनास आलेल्या त्रुटी या अधिसूचनेद्वारे 
खालीलप्रमाणे सुधारित करण्यात येऊन प्रसिद्ध करण्यात येत आहेत 


दिनांक १३ मार्च २०१२ रोजी अंतिम अधिसूचनेत प्रसिद्ध 


प्रसिद्ध झालेल्या मजकुराऐवजी वाचावयाचा 

सुधारित मजकूर ( ठळक अक्षरात ). 


झालेला मजकूर . 


पृष्ठ 


अ . क्र . 


सव्र्हे क्र . / 


क्षेत्रफळ 


सर्व्हे क्र ./हिस्सा क्र . 


क्षेत्रफळ 


हिस्सा क्र . 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


६ 


२१ 


३० ९ / ७ / १ 


१२५० चौ.मी. 


५२००.०० चौ.मी. 


६ 


१८ 


३० ९ / ८ 


८००० चौ.मी. 


५८००.०० चौ.मी. 


३० ९ / ७ / १ तसेच ३० ९ / ७ पैकी ( पवना 
नदीवरील पुलाच्या 

जोडरस्त्याचे क्षेत्र वगळून ) 
३० ९ / ८ पैकी ( पवना नदीवरील पुलाच्या जोड 
रस्त्याचे क्षेत्र वगळून ). 
३० ९ / ९ / १ तसेच ३०९ / ९ पैकी ( पवना 
नदीवरील पुलाच्या जोडरस्त्याचे क्षेत्र वगळून ) 


६ 


१ ९ 


३० ९ / ९ / १ 


१३ ९ ०० चौ.मी. 


५८००.०० चौ.मी. 


३ 


९ 


३० ९ / ११ ब 


४००० चौ.मी. 


स . क्र . ३० ९ / ११ ब 


४१०० चौ.मी. 


४ 


११ 


३० ९ / १० / २ 


५०० चौ.मी. 


स . क्र . ३० ९ / १० / २ / ३ / १ 


५०० चौ.मी. 


( २/३) 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


प्र . ल . पाठक , 


शासनाचे सहसचिव. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


